RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ७४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २० मार्च २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


आदेश 


क्रमांक टीपीएस - ३५१४/ ७२/ प्र. क्र . ८९/ २०१६/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, जळगाव शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे 
उप- कलम ( १) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस - ३५९९ / ७३८/ प्र.क्र . १४२ (ए)/ नवि -९ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००२ 
अन्वयेमंजूर केली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे पिंप्राळा येथील गट क्रमांक २७९ व २८० मधील भागश : 
जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे) लगतच्या जमिनींसह “ आरक्षण क्रमांक ७८ - टाऊन हॉल व लायब्ररी ” व “ आरक्षण क्रमांक ७९ - 
बगीचा ” करिता ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे ) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समूचित प्राधिकरण जळगाव महानगरपालिका 
( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे) आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन 
केली नाही; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप -कलम (१) नुसार उक्त आरक्षणाने भागश : बाधित उक्त 
जागेबाबत उक्त प्राधिकरणावर दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१२ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा उक्त 
प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम (१) अन्वये उक्त सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त प्राधिकरणाने 
१२ महिन्यांच्या कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप- कलम ( २) नुसार उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते भागश : व्यपगत झाल्याबाबत आदेश 
निर्गमित करणे आवश्यक आहे. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील जळगाव शहराच्या 
उक्त विकास योजनेमधील “ आरक्षण क्रमांक ७८ - टाऊन हॉल व लायब्ररी ” व “ आरक्षण क्रमांक ७९ - बगीचा ” चे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत 
झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता 
उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


मौजे, तालुका व जिल्हा 


सि . स . क्र . / सर्वे क्रमांक / गट क्रमांक 


विकास योजनेतील प्रस्ताव 


मौजे पिंप्राळा, गट क्रमांक २७९ मधील अंदाजे क्षेत्र 

आरक्षण क्रमांक ७८ - 
तालुका जळगाव , ० . ७० हेक्टर . 

“ टाऊन हॉल व लायब्ररी ” ( भागश:). 
जिल्हा जळगाव . गट क्रमांक २८० मधील अंदाजे क्षेत्र 

आरक्षण क्रमांक ७९ - 
० . १५ हेक्टर . 

“ बगीचा ” ( भागश :). 
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर , तसेच संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या www. dtp . maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे. 


FV 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 20th March 2017 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

ORDER 


No . TPS - 3514/ 72/CR- 89/ 2016/ UD- 9. - Whereas, the Government of Maharashtra in Urban 
Development vide Notification No. TPS - 3599 /CR - 142 (A )/UD - 9, dated 11th February 2002 has approved 
the Revised Development Plan of Jalgaon (Additional Area ) City (hereinafter referred to as " the said 
Development Plan") under sub -Section ( 1 ) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act ") and the same came into force 
with effect from the 7th April 2002; 


and whereas, in the said Development Plan , the part of the land bearing Gat No. 279 and 280 of 
Mouje Pimprala , more particularly described in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to 
as " the said Land” ) alongwith adjecent lands are reserved for " Site No. 78 – Town Hall and Library ” , 
" Site No . 79 – Garden ” (hereinafter referred to as " the said Reservations") and the Appropriate Authority 
for the said reservation is Jalgaon Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Authority ” ) ; 


and whereas, the said land has not been acquired by the said authorities within 10 ( Ten ) years 
from the date on which the said Development Plan came into force ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


३ 


and whereas, the owner of the said land had , issued a Notice , dated 4th October 2012 (hereinafter 
referred to as " the said Notice ") under sub - Section (1 ) of Section 127 of the said Act upon the said 
Authority , informing that the said land had not been acquired by the said Authority , within the stipulated 
period ; 


and whereas, even after service of the aforesaid Notice the said land has not been acquired within 
a period of Twelve months from the date of the service of said Notice under sub -section (1) of Section 
127 of the said Act, by the said Authority ; 


and whereas , it is accordingly expedient to notify under sub section (2 ) of Section 127 of the said 
Act that the part of the said reservations has been lapsed to the extent of the said land . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 127 of the said 
Act, and of all other powers enabling it in that behalf , the Government ofMaharashtra , hereby notifies 
that the said reservation viz . " Site No . 78 - Town Hall and Library " and " Site No . 79 - Garden " on the 
said land as specified in the said Development Plan stands lapsed to the extent of said land shall be 
available to the owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent 
land is the said Development Plan . 


A copy of the part plan showing the area of the said reservation which had been lapsed vide this 
order is available in the office of the Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation , Jalgaon during office 
hours on all working days for inspection of public up to one month . 


Schedule 


Mauje , Taluka , 

District 


City Survey No./ Survey No. / 

Gat No . 


Reservation of 
Development Plan 


4 


Mauje Pimprala , 
Taluka Jalgaon 
District Jalgaon . 


Area admeasuring 0 .70 Hectare 
out of Gat No. 279. 


Site No. 78 - 
" Town Hall and Library 
(Part ). 


Area admeasuring 0 . 15 Hectare 
out of Gat No. 280 


Site No. 79 "Garden " 
(Part) 


This Notification shallbe published on the Governmentwebsite www .maharashtra . gov. in aswell as 
on the website of Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune at www . dtp .maharashtra . gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R . S. CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


सदस्य- सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग, नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये 


सूचना 
क्रमांक नावि/प्र. छा. स./प्रा. यो . नाशिक/ कलम २० (३)/मौजे गोवर्धन , तालुका नाशिक येथील गट नंबर ३७ (पै.) व इतर/४१० / सन २०१७. - 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार 
नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून, या मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे गोवर्धन , 
तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३७ (पै.), ३८ (पै .), ३९ व ४० मधील १९. २३ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले 
आहे) शेती विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . ४९ /१५/ 
नवि - १३, दिनांक ६ मे २०१५ व शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस/ १८१५/ प्र. क्र . ४९ / १५ / नवि -१३, दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश 
दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त क्षेत्र, शेती विभागातून वगळून , खालील अटींच्या 
अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून , त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे 
ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव छाननी समिती ” चे मत झाले आहे . 

( १) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जागेचा विकास करणेबंधनकारक राहील. 
( ३ ) विषयाधीन जागेचेविकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा/विल्हेवाट व्यवस्थापन याकरिता 

योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी स्वखर्चाने करणे आवश्यक राहील . 
( ४ ) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनीचेविकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 
( ५) प्रस्तुत जमिनीचेविकसन करताना , १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील . 
( ६) विषयाधीन जागेवर अर्जदार /विकसनकर्ता यांनी जागेचेविकसन करताना प्रति हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 

पडताळणी करण्यात यावी . 
( ७) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 

तक्ता 
अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
ड सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 

सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ८ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/ प्र .क्र . ४९ / १५/ 
नवि - १३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले 
आहेत ; 


अ 


। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


५ 


आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट -कलम (३) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त 
प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषि औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड , नाशिक , 
एन. डी . सी . सी . बँकेच्या शेजारी, द्वारका चौक , नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थत्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी 
देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा यांना “ अधिकारी” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर करावा. 
प्रस्तुत सूचना www. dtp. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 

प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक रोड, २९ मार्च २०१७. 

नाशिक विभाग, नाशिक . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notice 
___ No . NKDN/ P. S . C./ R. P. Nashik / Sect. 20 ( 3)/ Mouze Goverdhan, taluka Nashik Gat No. 37 ( Pt. ) and 
other/410 /2017 . - Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district 
on dated 21st June 2013 ( hereinafter referred to as “ the said Regional Plan") under the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and as per 
the said Regional Plan , the land admeasuring about 19 . 23 Hectares bearing Gat No. 37 (Pt.) , 38 (Pt.), 39 
and 40 of Mouze Goverdhan , taluka Nashik , district Nashik (hereinafter referred to as " the said area ") is 
included in Agriculture Zone ; 

and whereas, the Government vide Resolution No . TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and Resolution No . TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the 
said Government Resolution ") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the 
procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the 
areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee " ; 

and whereas , the “ Proposal Scrutiny Committee ” constituted under the said GovernmentResolution , 
is of the opinion that the said land shall be deleted from Agriculture Zone and proposed to be included in 
Residential Zone, and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to 
as “ the said modification")inaccordance withthe provisions of sub -section ( 2) of Section 20 of the said 
Act, subject to the following conditions. 
(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 
( 2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 
Applicant / Developer shallmake necessary self contained arrangements to provide Water Supply , 
Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal/Management while developing the said land and 
after development of land athis own cost. 


( 3 ) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १३ - १९, २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


(4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling 

while developing the said land. 
( 5 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 
(6 ) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare while developing the 

land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shallbe verify at the time 

of final sanction to development. 
( 7) It shall be binding to sale layout plot / flat of the said land as per table given below . 

Table 
Corelation of layout plot / flat with development of basic infrastructure 
A After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the totalplots / flats 

shall be permissible . 
B After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total plots / flats 
development ofbasic infrastructure . 

shall be permissible . 
After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the totalplots / flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the totalplots / flats 
development ofbasic infrastructure . 

shall be permissible . 
E After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per centof the total plots / flats 
developmentof basic infrastructure. 

shall be permissible . 
(8 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then Occupancy Certificate shall notbe 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land. 
and whereas, as per the provision of sub - section ( 1) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No .TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 
20 (2), 20 ( 3) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning . 

Now , therefore, in exercise of powers delegated by Government in this regard , as per Section 20 ( 3) 
of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik by this Notice , declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification 
invites suggestions / objections from the public in writing, within 30 days from the date of publication of this 
Notice in theMaharashtra Government Gazette . 

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nashik 
Branch , 2nd floor, Zilla Krushi Audyogik Sahkari Sangh Ltd ., Nashik , Near NDCC Bank , Dwarka Chowk , 
Nashik . The Plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during 
office hours in their office . Regarding the proposed said modification Assistant Director of Town Planning, 
Nashik Branch , Nashik is appointed as the "Officer" to hear the suggestions/ objections received within 
the stipulated period and after following legalprocedure , the "Officer " shall submit the report thereon to 
Member- Secretary . 
This Notice is also available on website www .dtp .maharashtra . gov. in 

PRATIBHA BHADANE , 

Member- Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee 

and Joint Director of Town Planning, 
Nashik Road , 29th March 2017 . 

Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


७ 


नगर विकास विभाग 

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये 


सूचना 
क्रमांक नावि / प्र. छा. स./ प्रा . यो . नाशिक /कलम २० (३)/मौजे गोवर्धन , तालुका नाशिक येथील गट नंबर २९ ( पै.) व इतर / ४११/ सन २०१७ . 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार 
नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून, या मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे गोवर्धन , 
तालुका नाशिक , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २९ ( पै.), ३० व ४२ ( पै. ) मधील १४. ११. ५ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले 
आहे) शेती विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/ प्र. क्र . ४९ / १५/ 
नवि - १३ , दिनांक ६ मे २०१५ व शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५ /प्र.क्र . ४९ / १५ / नवि - १३ , दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश 
दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त क्षेत्र , शेती विभागातून वगळून , खालील अटींच्या 
अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचेप्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे 
ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “प्रस्ताव छाननी समिती ” चे मत झाले आहे. 

( १) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणेबंधनकारक राहील. 
(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जागेचा विकास करणे बंधनकारक राहील. 
(३) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा /विल्हेवाट व्यवस्थापन याकरिता 

योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी स्वखर्चाने करणे आवश्यक आहे . 
( ४) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनीचेविकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 
( ५) प्रस्तुत जमिनीचेविकसन करताना, १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील . 
( ६) विषयाधीन जागेवर अर्जदार / विकसनकर्ता यांनी जागेचे विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणेबंधनकारक राहील . तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी . 


( ७ ) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


ल 


) 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
इ सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ८ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचेकलम १५१, पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५ / प्र. क्र . ४९ / १५/ 
नवि - १३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले 
आहेत ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम ( ३) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त 
प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषि औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड , नाशिक , 
एन. डी . सी . सी . बँकेच्या शेजारी, द्वारका चौक , नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थत्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी 
देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा यांना “ अधिकारी” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर करावा. 
प्रस्तुत सूचना www. dtp. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 

प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक रोड, २९ मार्च २०१७. 

नाशिक विभाग, नाशिक . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notice 
___ No . NKDN/ P. S . C./ R. P. Nashik / Sect. 20 ( 3)/ Mouze Goverdhan, taluka Nashik Gat No. 29 ( Pt. ) and 
other/411 / 2017 . - Whereas, the Governmenthas sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district 
on dated 21st June 2013 ( hereinafter referred to as “ the said Regional Plan") under the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and as per 
the said Regional Plan , the land admeasuring about 14 . 11 . 5 Hectare bearing Gat No . 29 (Pt. ), 30 and 42 
(Pt. ) of Mouze Goverdhan , taluka Nashik , district Nashik (hereinafter referred to as “ the said area") are 
included in Agriculture Zone ; 

and whereas , the Government vide Resolution No . TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and Resolution No . TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the 
said GovernmentResolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the 
procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the 
areas of Sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee” ; 

and whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee” constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that the said land shall be deleted from " Agriculture Zone" and proposed to be included in 
" ResidentialZone" , and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred 
to as “ the said modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of Section 20 of the said 
Act, subject to the following conditions. 
( 1 ) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 
(2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 
Applicant / Developer shallmake necessary self contained arrangements to provide Water Supply , 
Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal/Managementwhile developing the said land and 
after development of land at his own cost. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


९ 


(4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling 

while developing the said land. 
( 5 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 
(6 ) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verify at the time 

of final sanction to development. 
( 7) It shallbe binding to sale layout plot / flat of the said land as per table given below . 

Table 
Corelation of layout plot / flat with development of basic infrastructure 
A After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the totalplots / flats 

shall be permissible . 
After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total plots / flats 
development ofbasic infrastructure shall be permissible . 
After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the totalplots / flats 
development of basic infrastructure shall be permissible . 
After approximate 80 per cent ... Sale of 90 per centof the total plots / flats 

development ofbasic infrastructure shallbe permissible . 
E After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the totalplots / flats 

development of basic infrastructure shall be permissible . 
(8 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land . 
and whereas, as per the provision of sub -section ( 1) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No. TPS- 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 
20 ( 2 ), 20 ( 3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning . 

Now , therefore , in exercise of powers delegated by Government in this regard , as per Section 20 (3 ) 
of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik by this Notice , declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification 
invites suggestions / objections from the public in writing,within 30 days from the date of publication of this 
Notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 

The Suggestions / Objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Nashik 
Branch , 2nd floor, Zilla Krushi Audyogik Sahkari Sangh Ltd ., Nashik , Near NDCC Bank , Dwarka Chowk, 
Nashik . The Plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during 
office hours in their office . Regarding the proposed said modification Assistant Director of Town Planning, 
Nashik Branch , Nashik is appointed as the “Officer” to hear the Suggestions /Objections received within 
the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer" shall submit the report thereon to 
Member -Secretary . 
This Notice is also available on website www.dtp .maharashtra .gov. in 

PRATIBHA BHADANE , 

Member- Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee 

and Joint Director of Town Planning , 
Nashik Road, 29th March 2017 . 

Nashik Division ,Nashik . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १३ - १९, २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 


सूचना 


क्रमांक नावि /प्र. छा . स ./प्रायो अ. नगर / कलम २० (४)/ मौजे अस्तगाव , तालुका राहाता / ग. नं . १०४३ / ४२६/ २०१७. - ज्याअर्थी, अहमदनगर 
जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन 
१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग 
क्रमांक टीपीएस -१६००/९३२ /प्र. क्र . ३२ /२००३/(भाग- १)/ नवि -९, दिनांक १४ जुलै २००५ अन्वयेमंजूर झाली असून , ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ 
पासून अंमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत , मौजे अस्तगाव , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर येथील गट क्रमांक १०४३ मधील ५. ३४ हेक्टर 
क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे) कृषि / ना -विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून खालील अटींच्या अधीन राहून कृषि विभागाऐवजी रहिवास विभाग असा बदलणे 
आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले होते व यानुसार , उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप- कलम ( २) मधील तरतुदीनुसार , उक्त जमीन रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते ( यापुढे ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 
अट क्रमांक १ . - अहमदनगर प्रादेशिक योजनेतील क्षेत्राचा वापर विभाग बदलताना , अधिमूल्य आकारण्याच्या प्रस्तावावरील शासन निर्णय प्रस्तुत 

फेरबदलाखालील जागेसही लागू राहतील . 
अट क्रमांक २. - अहमदनगर प्रादेशिक योजनेच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार फेरबदलाखालील जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० 

टक्के खुल्या जागेव्यतिरिक्त , आवश्यक सुविधा क्षेत्र सोडणेबंधनकारक राहील. 
अट क्रमांक ३. - फेरबदलाखालील जागेसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा - सुविधा जमीनमालकांनी/विकसकांनी स्वखर्चाने विकसित करून 

पुरविणे बंधनकारक राहील . 
अट क्रमांक ४ . - फेरबदलाखालील जागेतील इमारतीमध्ये वर्षाजल संवर्धन संयंत्र व सांडपाणी पुनर्वापर प्रक्रिया संयंत्राची उभारणी करणे आवश्यक 

राहील . 
अट क्रमांक ५. - फेरबदलाखालील जागेसाठी शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा तसेच मलनि : सारण व्यवस्था स्वखर्चाने करण्याची जबाबदारी 

जमीनमालकांची/विकसकांची राहील . 
अट क्रमांक ६ . उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना , अर्जदारावर एकूण 

जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणेबंधन राहील. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे . 
( क) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ग ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( घ ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 

( ड ) १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत 
सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही ; 

वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

आता त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे उप- कलम ( ३) मधील तरतुदींनुसार शासन , नगर विकास विभाग सूचना क्रमांक 
टीपीएस -१६१४/ ९८/ प्र.क्र . ६२ / २०१५/ नवि - ९, दिनांक १३ मे २०१५ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / 
हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सहसंचालक नगररचना, नाशिक विभाग, 
नाशिक यांची “ अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधले आहे ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ११ 


आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २० 
अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचेकलम १५४ अन्वये शासन 
निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/प्र .क्र . ४९ /१५/ नवि - १३ , दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव 
छाननी समिती ” गठीत केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर प्रादेशिक योजनेतील वापर विभाग बदलासाठी ज्या प्रकरणात यापूर्वी कलम २० (३) अन्वये फेरबदलाची नोटिस 
शासनस्तरावर प्रसिद्ध केली आहे. त्याबाबत कलम २० (४) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करणेची कार्यवाही समितीने करावी, याबाबत शासनाने दिनांक 
९ जून २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये कार्यपद्धती निश्चित केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकरणी प्रस्ताव छाननी समितीची बैठक दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ रोजी झालेली असून , त्यात प्रस्तुत प्रकरणी 
शासनाच्या दिनांक १३ मे २०१५ रोजीच्या कलम २० (३) च्या सूचनेच्या अनुषंगाने सहसंचालक , नगर रचना, नाशिक विभाग , नाशिक तथा नियुक्त 
अधिकारी यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण केलेली असल्याने, अर्जदार यांनी प्रत्यक्ष अधिमूल्याची रक्कम जमा केल्यानंतर , सदस्य सचिव यांनी कलम 
२० ( ४ ) ची कार्यवाही करण्यात मान्यता देण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे : 


m 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५१ मधील तरतुदींनुसार शासनाने निर्णय क्रमांक टीपीएस 
१८१५/प्र. क्र . ४९ / १५/ नवि - १३ , दिनांक ११ जून २०१५ अन्वये कलम २० (२), २० (३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगर 
रचना यांना प्रदान केलेले आहेत . 

__ आता, त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम ( ४) अन्वये व 
त्याअनुषंगाने प्राप्त अधिकारात प्रस्तावित फेरबदलास मान्यता देणे आवश्यक असल्याचे छाननी समितीचे मत झाले असल्याने उक्त फेरबदलास 
खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १४ जुलै २००५ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 

नोंद 
अहमदनगर जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे अस्तगाव , तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १०४३ मधील ५. ३४ 
हेक्टर क्षेत्राचा वापर सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटींच्या अधीन राहून शेती तथा नाविकास विभागाऐवजी रहिवास विभाग असा 
बदलण्यात येत आहे . 
अट क्रमांक १. - फेरबदलाखालील जागेच्या विकासाच्या वेळी १० टक्के खुल्या जागेव्यतिरिक्त, आवश्यक सुविधा क्षेत्र सोडावे व ते संबंधित 

जमीनमालकाने / विकसकाने स्वखर्चाने विकसित करावे. 
अट क्रमांक २. - फेरबदलाखालील जागेसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा - सुविधा जमीनमालकांनी/विकसकांनी स्वखर्चाने विकसित करून 

पुरविणे बंधनकारक राहील . 
अट क्रमांक ३. फेरबदलाखालील जागेतील इमारतीमध्ये वर्षाजल संवर्धन संयंत्र व सांडपाणी पुनर्वापर प्रक्रिया संयंत्राची उभारणी करणे आवश्यक 

राहील . 
अट क्रमांक ४. - फेरबदलाखालील जागेसाठी शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा तसेच मलनि : सारण व्यवस्था स्वखर्चाने करण्याची जबाबदारी 

जमीनमालकांची/विकसकांची राहील . 
अट क्रमांक ५. - उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना, अर्जदारावर एकूण 

जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणेबंधन राहील. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे. 
( क ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर ___ एकूण ७५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( घ ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी विहित केल्यानुसार जागेत सर्व 
मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही ; 

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 


( १) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 
( २) सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर . 
सदर फेरबदलाची अधिसूचना www. dtp. maharashtra. gov.in चा संकेतस्थळावर सुद्धा उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे , 
सहसंचालक, नगर रचना , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक रोड, २९ मार्च २०१७. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . NKDN /PSC /R . P. A . Nagar/ Section 20 (4 ) /Mouje Astagaon , taluka Rahata /G . No . 1043 /426 / 
2017 . - Whereas, the Regional Plan of Ahmednagar district (hereinafter referred to as “ the said Regional 
Plan ") has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No. 
TPS - 1600 / 932 / CR - 32 /2003 (Part-1)/UD - 9 , dated 14th July 2005 under Section 15 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") 
and has come into force with effect from 1st October 2005 ; 

and whereas, in the said Regional Plan , the land admeasuring 5 . 34 Hectares, bearing Gat No . 1043 
of Mouje Astagaon , taluka Rahata (hereinafter referred to as " the said Land") is included in Agricultural 
Zone; 


and whereas, the Governmentwas of the opinion that it is necessary to change the allocation of 
the said Land , from Agricultural Zone to ResidentialZone , and to modify the said Regional Plan accordingly 
as per provisions of sub - sections (2 ) of Section 20 of the said Act. So as to include the said land in 
Residential Zone subject to the following conditions (hereinafter referred to as " the Proposed 

Modification") ; 
Condition No . 1 . - The decision in future regarding the levy of a premium for change of user of the 

Regional Plan of Ahmednagar, shall be applicable for the land under modification . 
Condition No. 2 .- Required Amenity Space shall be provided in addition to 10 per cent open space 

as per the prevailing Development Control Regulation for the Regional Plan , 

Ahmednagar. 
Condition No . 3.- All the basic necessary infrastructure facilities required for the land under modification , 

shall be provided by the Land Owner / Developer at his own cost . 
Condition No. 4 .- It is necessary to install Rainwater Harvesting plant and Waste Water Recycling 

Plant in the building on the land under modification . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ १३ 


Condition No. 5 .- Potable and sufficient water supply and also sewage treatment required for the 

said Land under modification shall be made available by the land owner at his own 

cost. 
Condition No . 6 .- If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots 

under such layout shall be monitored by the Collector, Ahmednagar, in relation to 
development of basic amenities as per the stages given below : 
(a ) After final approval of layout . . Sale of 25 per cent of the total plots 

shall be permissible . 
(b ) After completion of 40 per cent . Sale of 50 per cent of the total plots 
Basic Amenities. 

shall be permissible . 
(c ) After completion of 60 per cent . Sale of 75 per cent of the total plots 
Basic Amenities. 

shall be permissible . 
( d ) After completion of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total plots 
Basic Amenities . 

shall be permissible . 
(e ) After completion of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total plots 
Basic Amenities. 

shall be permissible . 
If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupation Certificate shall not be given 
unless all the Basic Amenities are fully developed ; 

In case of non - compliance layout and Non -Agricultural permission shall be liable to be cancelled ; 

and whereas , Notice No. TPS- 1614 / 98 /CR -62 /2015 /UD - 9 , dated 13th May 2015 , under sub - section 
( 3) of Section 20 of the said Act, was published , inviting objections and suggestions from the public 
regarding the said Proposed Modification and the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , 
Nashik was appointed as the "Officer" (hereinafter referred to as “ the said Officer” ) for the purpose of 
hearing the suggestions and objections received in this regard and submit his report to the Government; 

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS- 1815 /C . R . 49/ 15 /UD - 13 , dated 6th May 
2015 has issued the directives under Section 154 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in 
the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act, and for that purpose 
constituted “ Proposal Scrutiny Committee ”. 

and whereas, Government vide letter, dated 9th June 2015 has fixed the working policy for the 
proposals in which the Governmenthas already published the Notice under Section 20 (3 ) at Government 
level in such proposals notification under Section 20 (4 ) of the said Act, shall be issued by Proposal 
Scrutiny Committee . 

and whereas , Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik has completed all the legal 
formalities as mentioned in Notice published under Section 20 (3 ) dated 13th May 2015 , the Proposal 
Scrutiny Committee in meeting dated 23rd August 2016 accorded approval to this proposal, and 
directed Member- Secretary to do further legal formalities in this regard ; 

and whereas, in exercise of powers conferred under Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under 
Section 20 (2 ) , 20 (3) and 20 (4 ) to the concerned Joint Director of Town Planning . 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub -section (4 ) of Section 20 of the Act, Joint 
Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said modification and for that 
purpose amends the aforesaid Notifications , dated 14th July 2005 , as follows. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


In the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry of the 
Schedule of Modifications. 


ENTRY 


In the Ahmednagar Regional Plan , the allocation of land bearing Gat No. 1043 ofMouje Astagaon , 
taluka Rahata is changed from Agriculture Zone to Residential Zone as shown on the Plan , subject to 
the conditions mentioned below – 
Condition No. 1. - Required Amenity Space shall be provided in addition to 10 per cent open space 

as per the prevailing Development Control Regulation for the Regional Plan , 

Ahmednagar. 
Condition No . 2 .- All the basic necessary infrastructure facilities required for the land under modification , 

shall be provided by the Land Owner / Developer at his own cost. 
Condition No. 3.- It is necessary to install Rainwater Harvesting plant and Waste Water Recycling 

Plant in the building on the land under modification . 
Condition No . 4 .- Potable and sufficient water supply and also sewage treatment required for the 

said land under modification shall be made available by the Land Owner at his own 

cost. 
Condition No . 5 . - If the land is proposed to be developed byway of plotted layout, then sale of plots 

under such layout shall be monitored by the Collector, Ahmednagar, in relation to 
development of basic amenities as per the Stages given below . 
( a ) After final approval of layout Sale of 25 per cent of the total plots 

shall be permissible . 
(b ) After completion of 40 per cent . Sale of 50 per cent of the total plots 
Basic Amenities . 

shall be permissible . 
(c ) After completion of 60 per cent . Sale of 75 per cent of the total plots 
Basic Amenities. 

shall be permissible . 
(d ) After completion of 80 per cent . Sale of 90 per cent of the total plots 
Basic Amenities. 

shall be permissible . 
(e ) After completion of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total plots 
Basic Amenities . 

shall be permissible . 
If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupation Certificate shall not be given 
unless all the Basic Amenities are fully developed ; 

In case of non -compliance layout and Non -Agricultural permission shall be liable to be cancelled . 

2 . The part plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information 
of the general public during Office hours on all working days at the following Offices – 

(1) The Collector, Ahmednagar. 
( 2 ) The Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch , Ahmednagar. 
This Notice shall also be available on website at www .dtp .maharashtra. gov. in 


PRATIBHA BHADANE , 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik Road , 29th March 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ १५ 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ ११३२७ / एसआर-८८/ ३१५१२/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी / वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील काठीपाडा ग्रामपंचायतीतील मोहपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ जानेवारी 
२०१६ रोजी काठीपाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या मोहपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 

जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा , गाव मोहपाडा ( काठीपाडा ) 
अ. क्र . हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


गावठाण 


पूर्व : ४११ 
दक्षिण : ४०३ 
पश्चिम : ३९९ / ४०० 
उत्तर : ३९५ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १५ मार्च २०१७. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १२१६१/ एसआर-९०/३१८४४ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील काठीपाडा ग्रामपंचायतीतील हनुमंतपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ जानेवारी 
२०१६ रोजी काठीपाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या हनुमंतपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव हनुमंतपाडा ( काठीपाडा ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : ४३७/ ४९७ 
दक्षिण : ४२८ 
पश्चिम : ४२९ 
उत्तर : ४२६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १९ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ १७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१२५६४/ एसआर-९२/ ३२१४१/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील काठीपाडा ग्रामपंचायतीतील सुकापूर पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३ जानेवारी २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ जानेवारी 
२०१६ रोजी काठीपाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या सुकापूर पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव सुकापूर ( काठीपाडा ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : २९६ 
दक्षिण : २८५ 
पश्चिम : ३०८/ ३०७/ ३१० 
उत्तर : ३०० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ मार्च २०१७. 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १२६१२/ एसआर-९३/ ३२१९४/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील काठीपाडा ग्रामपंचायतीतील उंबरपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ जानेवारी 
२०१६ रोजी काठीपाडा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या उंबरपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव उंबरपाडा ( काठीपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : २७३/ २७४ 
दक्षिण : २५३ 
पश्चिम : २४८/ २४७ 
उत्तर : २४६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ १९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१२६१३ / एसआर-९५/ ३२१९३/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा येथील आंबोडे ग्रामपंचायतीतील आंबेपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ जानेवारी 
२०१६ रोजी आंबोडे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या आंबेपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव आंबेपाडा ( आंबोडे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : १९७ 
पश्चिम : २०७/ २०८ / २२१/ २१०/ २०९ 
दक्षिण : २१३ 
उत्तर : १९७ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 


विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ मार्च २०१७. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ १२७१६ / एसआर-५ / ३२२७४/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, तोंडवळ ग्रामपंचायतीतील पोंढ्याचामाळ पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी तोंडवळ ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पोंढ्याचामाळ पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव पोंढ्याचामाळ ( तोंडवळ ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ३८ 


पूर्व : गट नंबर ३७ 
दक्षिण : वन जमीन 
पश्चिम : वन जमीन 
उत्तर : वन जमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 


विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ २१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ १२७१७/ एसआर- ४/ ३२२७० / २०१७ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


__ आणि ज्याअर्थी, खोकरतळे ग्रामपंचायतीतील डगळेवस्ती पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी खोकरतळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या डगळेवस्ती पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव डगळेवस्ती ( खोकरतळे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ५५ 


पूर्व : गट नंबर ५४ 
दक्षिण : गट नंबर ५८, ५९ 
पश्चिम : गट नंबर ५६, ५७ 
उत्तर : गट नंबर २३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ मार्च २०१७. 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१२७२०/ एसआर-३/ ३२२६८/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, खोकरतळे ग्रामपंचायतीतील मांडणपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी खोकरतळे 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या मांडणपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव मांडणपाडा ( खोकरतळे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ३६ 


TY 


पूर्व : गट नंबर ३६ 
दक्षिण : गट नंबर ३६ 
पश्चिम : गट नंबर ३३, ३८ 
उत्तर : गट नंबर २८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ २३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ १२७२२ / एसआर-२ / ३२२६२/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, हातरुंडी ग्रामपंचायतीतील निमोणीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी हातरुंडी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या निमोणीपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव निमोणीपाडा ( हातरुंडी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १२६ 
दक्षिण : गट नंबर १२७ 
पश्चिम : गट नंबर ११९ 
उत्तर : गट नंबर १२१ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ मार्च २०१७. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१३२८२/ एसआर- १/ ३२६०२/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, हातरुंडी ग्रामपंचायतीतील कहांडोळपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी हातरुंडी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कहांडोळपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव कहांडोळपाडा (हातरुंडी) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ३०८ पैकी व ३१४ पैकी 


पूर्व : गट नंबर २९७ 
दक्षिण : गट नंबर ३०८ पैकी 
पश्चिम : गट नंबर ३०५ 
उत्तर : गट नंबर ३१३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २४ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ २५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१३२८४/ एसआर-९/ ३२६०१/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, कोपुणे ग्रामपंचायतीतील घोटपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी कोपुणे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या घोटपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव घोटपाडा ( कोपुणे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


o 


o 


गट नंबर २१ , २३, ३५ , ३६ , ३९ , ४१ , ४६ 


- 


e 


पूर्व : गट नंबर ३४ 
दक्षिण : गट नंबर २१ 
पश्चिम : गट नंबर २१ 
उत्तर : गट नंबर २२ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , २४ मार्च २०१७. 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१३२८६/ एसआर- ७/३२६००/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, कोपुणे ग्रामपंचायतीतील वडपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी कोपुणे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वडपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ , गाव वडपाडा ( कोपुणे ) 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


o 


o 


गट नंबर ७५, १२ , ६६ 


e 


पूर्व : गट नंबर ७३ 
दक्षिण : गट नंबर ७४ 
पश्चिम : गट नंबर ७४ 
उत्तर : गट नंबर ७३ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , २४ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ २७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५ /१३२८८ / एसआर- १० / ३२५९९ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, गावंध ग्रामपंचायतीतील खोकरीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी गावंध ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खोकरीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव खोकरीपाडा ( गावंध ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर २८ 
दक्षिण : गट नंबर ३५ 
पश्चिम : गट नंबर ३२ 
उत्तर : गट नंबर ३३, ३४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २४ मार्च २०१७. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१३२९२/ एसआर-८/ ३२५९८/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, कोपुणे ग्रामपंचायतीतील चौकडापाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी कोपुणे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चौकडापाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ, गाव चौकडापाडा ( कोपुणे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ७५ 


पूर्व : गट नंबर ३८ 
दक्षिण : गट नंबर ३४ 
पश्चिम : गट नंबर ३४ 
उत्तर : गट नंबर ३६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २४ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ २९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३२९४/ एसआर- ११ / ३२५९७/२०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, अंधृटे ग्रामपंचायतीतील शेणवडपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी अंधृटे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या शेणवडपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव शेणवडपाडा ( अंधृटे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर ११२ 
दक्षिण : गट नंबर ५७ 
पश्चिम : गट नंबर १५ 
उत्तर : गट नंबर ८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २४ मार्च २०१७. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ १३२९७/ एसआर-६ / ३२५९२/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, तोंडवळ ग्रामपंचायतीतील शिंदमाळपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी तोंडवळ ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या शिंदमाळपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव शिंदमाळपाडा ( तोंडवळ ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ३१ 


पूर्व : गट नंबर ६६, १ , ६५, ६४ 
दक्षिण : गट नंबर ६३ 
पश्चिम : गट नंबर ३२ 
उत्तर : गट नंबर ३० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २४ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ३१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३३८८ / एसआर-२१/ ३२७०८/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, सुरगाणे ग्रामपंचायतीतील चिखलीपाडा /पाड्यांचा समूह/वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, तथा उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी सुरगाणे 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या चिखलीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ , गाव चिखलीपाडा ( सुरगाणे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर २२ 
दक्षिण : गट नंबर २४ 
पश्चिम : गट नंबर १५ 
उत्तर : गट नंबर १७ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २७ मार्च २०१७. 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५ /१३३८९/ एसआर- २० /३२७०३/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, सुरगाणे ग्रामपंचायतीतील नवापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी सुरगाणे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नवापाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव नवापाडा ( सुरगाणे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


३ 


१ 


गट नंबर १४ पैकी क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर १६ 
दक्षिण : गट नंबर १७ 
पश्चिम : गट नंबर १८ 
उत्तर : गट नंबर १४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २७ मार्च २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ३३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३३९०/ एसआर- १९ / ३२७०१/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, सुरगाणे ग्रामपंचायतीतील मोहालीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी सुरगाणे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या मोहालीपाडा पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ , गाव मोहालीपाडा ( सुरगाणे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


गट नंबर ८० पैकी क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर ६४ 
दक्षिण : गट नंबर ८५ 
पश्चिम : गट नंबर ७६ 
उत्तर : गट नंबर ८३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २७ मार्च २०१७. 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३३९३/ एसआर- १८ / ३२६९६/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, सुरगाणे ग्रामपंचायतीतील तुंगारपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी सुरगाणे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या तुंगारपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव तुंगारपाडा ( सुरगाणे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


U 


१ 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर ३३ 
दक्षिण : गट नंबर ३५ 
पश्चिम : गट नंबर १०३ 
उत्तर : गट नंबर ३३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २७ मार्च २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ३५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३३९४/ एसआर- २२ / ३२६९३/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, कुंभाळे ग्रामपंचायतीतील गोळसपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी कुंभाळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या गोळसपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव गोळसपाडा ( कुंभाळे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


गट नंबर १८ पैकी क्षेत्र 


oc 
ww 
० 


पूर्व : गट नंबर १८ पैकी क्षेत्र 
दक्षिण : गट नंबर १८ पैकी क्षेत्र 
पश्चिम : गट नंबर १८ पैकी क्षेत्र 
उत्तर : गट नंबर १८ पैकी क्षेत्र 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २७ मार्च २०१७ . 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३६३६ / एसआर-९६/३२८०६/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका सुरगाणा येथील आंबोडे ग्रामपंचायतीतील खिराटमाळ पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती /वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ जानेवारी २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ जानेवारी 
२०१६ रोजी आंबोडे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या खिराटमाळ पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव खिराटमाळ पाडा ( आंबोडे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : फॉरेस्ट 
पश्चिम : फॉरेस्ट 
उत्तर : फॉरेस्ट 
दक्षिण : ६३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २७ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ३७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ १३८५५/ एसआर-२ / ३२९३६ / २०१७ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी येथील टिटवे ग्रामपंचायतीतील नागाईपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ रोजी टिटवे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नागाईपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


__ जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी , गाव नागाईपाडा (टिटवे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


३ 


गट नंबर २५ 


oc 
ww 
० 


पूर्व : गट नंबर २६ 
पश्चिम : गट नंबर ३१ 
उत्तर : गट नंबर २४ 
दक्षिण : गट नंबर २८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २९ मार्च २०१७. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१३८५७/ एसआर- १/ ३२९३३/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील टिटवे ग्रामपंचायतीतील ब्रह्माचापाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ 
रोजी टिटवे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या ब्रह्माचापाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव ब्रह्माचापाडा (टिटवे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर १८७ 


पूर्व : गट नंबर १८५ 
पश्चिम : गट नंबर १८८ 
उत्तर : गट नंबर १८६ 
दक्षिण : गट नंबर १९६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २९ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१३८५९ / एसआर- ३/ ३२९३१/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील आशेवाडी ग्रामपंचायतीतील तुंगलदरा पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग ,दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी आशेवाडी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या तुंगलदरा पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव तुंगलदरा ( आशेवाडी ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर २७३ / १ 


पूर्व : गट नंबर २७१ 
पश्चिम : गट नंबर २७५ 
उत्तर : गट नंबर २७४ 
दक्षिण : गट नंबर २७२- अ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २९ मार्च २०१७. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ १३६३० / एसआर-१५/३२८०८/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, कोहोर ग्रामपंचायतीतील बोरवणपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी कोहोर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बोरवणपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव बोरवणपाडा ( कोहोर ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर २२७ 


पूर्व : गट नंबर २२६ 
दक्षिण : गट नंबर २३० , २३८ 
पश्चिम : गट नंबर २२८ 
उत्तर : गट नंबर २६७ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २७ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३६३१ / एसआर- १६ /३२८०९ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, हनुमंतपाडा ग्रामपंचायतीतील भोयेपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी हनुमंतपाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या भोयेपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव भोयेपाडा (हनुमंतपाडा ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर ९८ 
दक्षिण : गट नंबर १९५ , २०१ 
पश्चिम : गट नंबर १८६ 
उत्तर : गट नंबर १ , १८४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २७ मार्च २०१७. 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३६३२ / एसआर- १७ /३२८११/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


__ आणि ज्याअर्थी, सुरगाणे (उ ) ग्रामपंचायतीतील घुबडसाका पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी सुरगाणे (उ ) 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या घुबडसाका पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव घुबडसाका पाडा [ सुरगाणे ( उ )] 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ. क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


गट नंबर ५५ पैकी क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर ५४ पैकी 
दक्षिण : गट नंबर ५४ पैकी 
पश्चिम : गट नंबर ५४ पैकी 
उत्तर : गट नंबर ५३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २७ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ४३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३६३४ / एसआर- १३ /३२८१३/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, कहांडोळपाडा ग्रामपंचायतीतील देवळाचापाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी कहांडोळपाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या देवळाचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ , गाव देवळाचापाडा (कहांडोळपाडा ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर ६, ७ 
दक्षिण : गट नंबर ८९ 
पश्चिम : गट नंबर ८७ 
उत्तर : गट नंबर ४७ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २७ मार्च २०१७. 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३७७७ / एसआर- ११ / ३२८७३ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, पाटे ग्रामपंचायतीतील फणसपाडा ( पा)/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी पाटे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या फणसपाडा ( पा)/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ , गाव फणसपाडा ( पा ) ( पाटे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर ११९ 
दक्षिण : दोनवाडे 
पश्चिम : पाझर तलाव 
उत्तर : फॉरेस्ट वन जमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २९ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ४५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ १३७८१/ एसआर- १४ / ३२८७२/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, उंब्रद ग्रामपंचायतीतील बोंडारमाळपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी उंब्रद ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बोंडारमाळपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव बोंडारमाळपाडा ( उंब्रद ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : नदी 
दक्षिण : गट नंबर ९९ 
पश्चिम : गट नंबर ४० 
उत्तर : गट नंबर ९७ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २९ मार्च २०१७. 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१३९०४/ एसआर- २४ / ३२९६५/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, कुंभाळे ग्रामपंचायतीतील मोहाचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजी कुंभाळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या मोहाचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव मोहाचापाडा ( कुंभाळे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर ३४७ 
दक्षिण : गट नंबर ३४७ 
पश्चिम : गट नंबर ३४९ 
उत्तर : गट नंबर ३५३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २९ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ४७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३९०६/ एसआर- २३ / ३२९६०/२०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, कुंभाळे ग्रामपंचायतीतील खडकीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी कुंभाळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खडकीपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


__ जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव खडकीपाडा ( कुंभाळे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ४ , ७ , ६, २५ , ३६ , 


३५, ३३, ३० , ३१ . 


पूर्व : गट नंबर २८९ 
दक्षिण : गट नंबर २९० 
पश्चिम : गट नंबर २९२ 
उत्तर : गट नंबर २८७ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २९ मार्च २०१७. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ १३८१३ / एसआर- ४१ / ३३०८५/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, एकदरे ग्रामपंचायतीतील हेदपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी एकदरे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या हेदपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव हेदपाडा (एकदरे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


o 


o 


गावठाण क्षेत्र 


e 


पूर्व : गट नंबर ३७ 
दक्षिण : गट नंबर ३६ , ३५ 
पश्चिम : गट नंबर ३८ , ३९ 
उत्तर : गट नंबर ७६ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ३० मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ४९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ १३८७६ / एसआर- २८ / ३३०७२/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, गोंदे ग्रामपंचायतीतील देवळाचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी गोंदे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या देवळाचापाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ, गाव देवळाचापाडा ( गोंदे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर २१ 
दक्षिण : गट नंबर १९, २० 
पश्चिम : गट नंबर ५ 
उत्तर : गट नंबर २२ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७. 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५ /१३८७९ / एसआर- ३०/ ३३०७३ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, आंबे ग्रामपंचायतीतील सानकरपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सानकरपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव सानकरपाडा ( आंबे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर २५९ 


पूर्व : गट नंबर १ 
दक्षिण : गट नंबर २६३ 
पश्चिम : गट नंबर २६० 
उत्तर : गट नंबर २५७ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ५१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ १३८८१/ एसआर-२७/३३०७६/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, भुवन ग्रामपंचायतीतील शिंगाळीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी भुवन ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या शिंगाळीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव शिंगाळीपाडा ( भुवन ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर २० 
दक्षिण : वन विभाग हद्द 
पश्चिम : गट नंबर ३६ , ३७, ४३ 
उत्तर : गट नंबर १० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७. 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५ /१३८८३/ एसआर- २९ / ३३०७७/२०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, आंबे ग्रामपंचायतीतील सावरीचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सावरीचापाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव सावरीचापाडा ( आंबे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर ५३ 
दक्षिण : रस्ता 
पश्चिम : गट नंबर २७ 
उत्तर : गट नंबर ४८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 


विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च२०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ५३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३८८४/ एसआर- ४४ / ३३०७८/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, चोळमुख ग्रामपंचायतीतील आंब्याचापाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी चोळमुख ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या आंब्याचापाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव आंब्याचापाडा ( चोळमुख ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ३९ 


पूर्व : गट नंबर ३७ डोंगर 
दक्षिण : गट नंबर ३९ 
पश्चिम : नदी, गट नंबर ४२ 
उत्तर : गट नंबर ३५ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७. 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/१३८८५/ एसआर- ४३ / ३३०८१/ २०१७ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, चोळमुख ग्रामपंचायतीतील धामणचोणपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी चोळमुख ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या धामणचोणपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव धामणचोणपाडा ( चोळमुख ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ४५ 


पूर्व : नदी 
दक्षिण : डोंगर व पलीकडे गट नंबर ६५ 
पश्चिम : गट नंबर ४४ 
उत्तर : गट नंबर ४२ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 


विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च२०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ५५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३८८७/ एसआर-३६/ ३३०८२/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, पिंपळवटी ग्रामपंचायतीतील घोसाळीपाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी पिंपळवटी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या घोसाळीपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ , गाव घोसाळीपाडा (पिंपळवटी) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर ५२ 
दक्षिण : गट नंबर ५३ 
पश्चिम : गट नंबर ५१ 
उत्तर : गट नंबर ५२ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७ . 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ १३८९० / एसआर- ४० / ३३०८४/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, बाडगी ग्रामपंचायतीतील बाडगीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी बाडगी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बाडगीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव बाडगीपाडा (बाडगी ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


y 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १ व ३ 
दक्षिण : गट नंबर ७६ 
पश्चिम : गट नंबर ७६ 
उत्तर : गट नंबर १९ , २० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ५७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५ /१३८९५/ एसआर-४२/३३०९५/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, एकदरे ग्रामपंचायतीतील पिंपळपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी एकदरे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पिंपळपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव पिंपळपाडा ( एकदरे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


y 


१ 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १६६ 
दक्षिण : गट नंबर १३७ 
पश्चिम : गट नंबर ४१, ४२ 
उत्तर : गट नंबर ७५ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७. 


५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५ /१३८९७/ एसआर-३७/३३०९६/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, शिंगदरी ग्रामपंचायतीतील तांदळाचीबारीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी शिंगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या तांदळाचीबारीपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव तांदळाचीबारीपाडा (शिंगदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर १३५ 


पूर्व : गट नंबर १३६ 
दक्षिण : गट नंबर १५० 
पश्चिम : गट नंबर १५१ - ब 
उत्तर : गट नंबर १३८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ५९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५ /१३८९८/ एसआर- ३३ / ३३०९७/२०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, शिंदे ग्रामपंचायतीतील हटटीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी शिंदे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या हटटीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव हटटीपाडा (शिंदे ) 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


o 


o 


गट नंबर १४ 


e 


पूर्व : गट नंबर १३ 
दक्षिण : गट नंबर १५ 
पश्चिम : निरगुडे गावाची शीव 
उत्तर : निरगुडे गावाची शीव 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७ . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ १३८९९ / एसआर- ३४ / ३३०९८/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, राजबारी ग्रामपंचायतीतील पिटुंदीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी राजबारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पिटुंदीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


__ जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव पिटुंदी ( राजबारी) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


3 


गट नंबर ८ पैकी क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर ९ 
दक्षिण : गट नंबर ६ , ७ 
पश्चिम : गट नंबर ५ 
उत्तर : नालशेत शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ६१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३९०० / एसआर-३१/ ३३०९९/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, आंबेग्रामपंचायतीतील उखळीमाळपाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या उखळीमाळपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ , गाव उखळीमाळ ( आंबे) 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर ११९ 
दक्षिण : गट नंबर १२५ 
पश्चिम : गट नंबर १३१ 
उत्तर : गट नंबर १३३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७ . 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१३९०१/ एसआर-३२/ ३३१००/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, आंबे ग्रामपंचायतीतील मुकणेपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी आंबे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या मुकणेपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव मुकणेपाडा ( आंबे ) 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


o 


o 


गट नंबर १०१ 


e 


पूर्व : गट नंबर १०० 
दक्षिण : गट नंबर १०४ 
पश्चिम : गट नंबर १०२ 
उत्तर : गट नंबर २२ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ६३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५ /१३९०२/ एसआर-३५/ ३३१०२ / २०१७ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, पिंपळवटी ग्रामपंचायतीतील करंजपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी पिंपळवटी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या करंजपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव करंजपाडा (पिंपळवटी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


TY 


गट नंबर ७४ 


पूर्व : गट नंबर ७१ 
दक्षिण : गट नंबर ७२ 
पश्चिम : गट नंबर ७३ 
उत्तर : गट नंबर ७५ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ३० मार्च २०१७. 


६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१३९०३/ एसआर-२५/ ३२९७०/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, अध्रुटे ग्रामपंचायतीतील महालाचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी अध्रुटे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या महालाचापाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव महालाचापाडा ( अधुटे ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ११ 


पूर्व : गट नंबर १२२ 
दक्षिण : गट नंबर ५७ 
पश्चिम : गट नंबर १६ 
उत्तर : गट नंबर ८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २९ मार्च २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ६५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १३९०७/ एसआर- २६ / ३२९५८ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, हरणगाव ग्रामपंचायतीतील बारवपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग ,दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी हरणगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बारवपाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव बारवपाडा ( हरणगाव ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


y 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १२० 
दक्षिण : गट नंबर १२१ 
पश्चिम : गट नंबर १०७ 
उत्तर : गट नंबर १०८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २९ मार्च २०१७. 


६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५ /१३९०९ / एसआर- ३९ / ३२९५३ / २०१७ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जळे ग्रामपंचायतीतील केंगपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजी जळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या केंगपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ, गाव केंगपाडा ( जळे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


o 


o 


गट नंबर २७ 


e 


पूर्व : गट नंबर ६५ 
दक्षिण : गट नंबर ४८ 
पश्चिम : गट नंबर ५२ 
उत्तर : गट नंबर ६० 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २९ मार्च २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ६७ 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन- ४ / १३८०७/ २०१७. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग १, नाशिक विभागीय पुरवणी, दिनांक 
२४ जानेवारी २००८ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या “ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत 
केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही 
भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडिक जमिनी (यात यानंतर 
ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 

__ आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वन ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे, तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम (४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक याद्वारे : 
( अ) असे घोषित करतात की, उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचे बंद 

होईल ; 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
मालेगाव तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, मालेगाव , उपविभाग , मालेगाव , जिल्हा नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

___ अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका मालेगाव , गाव विराणे 
गट 

चतु: सीमा 
क्रमांक 
उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


क्षेत्र 


हे . आर 


३०४ / २ 


१ ६६ 


गट नंबर ३०४ चा भाग 


गट नंबर ३०३ 


गट नंबर ३०५, 
३०६, ३०७. 
गट नंबर ३०९ 


वळवाडी गावची 
शीव . 
गट नंबर ३०६ 


३०५ 


३०५ 


२०२ 


२ ०२ 


गट नंबर ३१३ 


गट नंबर ३०४/ २ व 
३०४ भाग. 


एकूण .. 


३ ६८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २९ मार्च २०१७ . 


६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


( d ) 


No . RB /Desk - 11 /Land- 4 / 13807 /2017 . - Whereas, the Commissioner ofNashik has in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act , 1927 (XVI of 1927 ) vide Maharashtra Government 
Gazette , Part 1 Supplement, dated 24th January 2008 , the Notification , Commissioner of Nashik , declared 
that the provisions of Chapter IV of “ Protected Forests ” of the said Act shall be applicable to the Forest 
Land /Waste Land which is not included in the " Reserved Forests ” , butwhich is the property ofGovernment, 
or over which the Governmenthas proprietary rights , or to the whole or any part of the Forest Produce of 
which the Governmentis entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said land" ) as a “ Protected Forest" ; 

and whereas , the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forests Act, 1927 (XVI of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forest ”. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 (XVI of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No. 
FLD - 1081/ F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section 
( 4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . Vill of 1958) ] the Commissioner 
ofNashik hereby : - 
(a ) declares thatthe provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the GovernmentofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forest ;" 
( c) specifies the situation and limits of “Reserved Forests” as per the Schedule appended hereto ; 

and 
appoints the Sub - Divisional Officer, Malegaon , Sub -Division Malegaon , district Nashik incharge 
of the Malegaon taluka, to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the 
existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any 
land comprised within the limits of the “ Reserved Forests ", or in or over any Forest-Produce , 

and to deal with the same as provided in Chapter II of the said Act ; 
( e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Nashik , taluka Malegaon , village Virane 
Gat Area 

Boundaries 
North East South 

West 
2 

H . A . 
304/2 1 66 Gat No. 304 Part Gat No. 305 , Village Boundary of Gat No. 303 

306 , 307 Valvadi. 
305 2 02 Gat No. 313 GatNo. 309 Gat No . 306 

Gat No. 304 / 2 

and 304 Part . 
Total .. 3 68 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE, 
Divisional Commissioner, 

Nashik Division , Nashik . 
Nashik , 29th March 2017 . 


No . 


1 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९, शके १९३९ ६९ 

अध्यक्षा, नगरपरिषद, यांजकडून 

श्रीरामपूर नगरपरिषद, श्रीरामपूर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना ( दुसरी सुधारणा) अधिनियम , २०१० चे कलम २८ (४ ) अन्वये 

___ क्रमांक वशि / ८२२०१७/ १०१२ / २०१७. - ज्याअर्थी, श्रीरामपूर नगरपरिषदेने ( यापुढे “नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून संबोधिलेले) तिच्या सर्वसाधारण 
सभेचा ठराव क्रमांक ६९, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये श्रीरामपूर ( सु.) प्रारूप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध केली असून , त्याची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग एक मध्ये 
दिनांक ११ ते १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप प्रसिद्ध विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या 
हरकती / सूचनांचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) अन्वये स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने दिलेल्या अहवालाचा विचार करून 
नियोजन प्राधिकरणाने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ८२ , दिनांक २२ मार्च २०१७ अन्वये काही फेरबदल केलेले आहेत . 

__ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेले) चे कलम २८ (४) अन्वये नियोजन 
प्राधिकरणाने विकास योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल किंवा बदल जनतेच्या माहितीसाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात व दोन स्थानिक वृत्तपत्रात 
प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 

उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना (सुधारित ) श्रीरामपूरमध्ये नियोजन प्राधिकरणाने विकास योजनेच्या मसुद्यात केलेल्या 
फेरबदलांची / बदलांची सूची खालीलप्रमाणे जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा नकाशा 
नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेला आहे. 

विकास योजना, श्रीरामपूर (सु .) फेरबदलांची/ बदलांची सूची 


फेरबदल 
क्रमांक 


आरक्षण क्रमांक व 

क्षेत्रफळ 


आरक्षणाचा 
उद्देश 


नियोजन प्राधिकरणाने 

केलेले बदल 


एम -१ 


खेळाचेमैदान 


आरक्षण क्रमांक ३४ , 
( अंतिम भूखंड क्रमांक ११५८ ) 
क्षेत्र ५००० चौरस मीटर . 


सदरचे आरक्षण हे वगळणेत येऊन सदरचे क्षेत्र निवासी विभागात 
समाविष्ट करून सदरचे भूखंडाचे दक्षिण - पश्चिम कोपऱ्यामध्ये १०५० 
चौरस मीटर क्षेत्र नगरपरिषदेस विनामूल्य घेऊन त्यावर आरक्षण 
दर्शविणे. 


एम- २ 


भाजी मंडई 


आरक्षण क्रमांक ४६ , 
( सि . स . नं . २१८३ पै. ) 
क्षेत्र ६६ गुंठे. 


सदरचे आरक्षणापैकी उत्तरेकडील पूर्व- पश्चिम १८ मीटर रुंदीच्या 
रस्त्यासन्मुख अंदाजे १६ मीटर रुंदी घेऊन १००० चौरस मीटर क्षेत्र 
भाजी मंडईसाठी आरक्षित ठेवून उर्वरित क्षेत्र हे निवासी क्षेत्रामध्ये 
वर्ग करणेत यावे. वरील १००० चौरस मीटर क्षेत्र हे नगरपरिषदेस 
विनामूल्य उपलब्ध होणार आहे. तसेच आरक्षणाच्या पश्चिमेकडील 
उत्तर- दक्षिण रस्त्याखाली येणारे क्षेत्र विनामूल्य नगरपरिषदेस 
जागामालक देण्यास तयार आहे. 


एम - ३ 


खेळाचे मैदान 


आरक्षण क्रमांक ४७ , 
( जुना स . नं . २९ व ३० व नवीन 
स. नं . १० व १४) क्षेत्र ४७ गुंठे . 


सदरचे आरक्षणापैकी पश्चिमेकडील भाग क्षेत्र उत्तरेकडील रस्त्यास 
लागून २००० चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षणामधून वगळणेत येऊन 
पूर्वेकडील भाग क्षेत्र २७०० चौरस मीटर क्षेत्र खेळाचेमैदानासाठी 
आरक्षित ठेवणेत यावे. 
सदरचे आरक्षण क्रमांक ९८ दुकान केंद्र हे नामाभिधान बदलून 
सदरची जागा बगीचासाठी आरक्षित ठेवणेत येत आहे . 


एम- ४ 


दुकान केंद्र 


आरक्षण क्रमांक ९८ , 
क्षेत्र ४३ गुंठे. 


एम- ५ 


पब्लिक अॅमेनिटी 


आरक्षण क्रमांक ७० , 
क्षेत्र ९५० चौरस मीटर 
( अं. भू . क्र . ३४ , नरयो क्र . २). 


आरक्षण क्रमांक ७० या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती 
झालेली असल्याने सदरचे क्षेत्र पब्लिक अॅमेनिटीच्या आरक्षणातून 
वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


फेरबदलांची / बदलांची सूची – चालू 


फेरबदल 
क्रमांक 


आरक्षण क्रमांक व 

क्षेत्रफळ 


आरक्षणाचा 
उद्देश 


नियोजन प्राधिकरणाने 

केलेले बदल 


एम- ६ 


दुकान केंद्र 


आरक्षण क्रमांक ८४ , 
क्षेत्र १५५० चौरस मीटर 
( सि . स. नं . २१५० व २१५४ पै.). 


प्रारूप विकास योजना श्रीरामपूरमध्ये आरक्षण क्रमांक ८४ पै . , 
आरक्षणाच्या अनुज्ञेय बांधकाम क्षेत्राच्या २० टक्के बांधकाम क्षेत्र 
नगरपरिषदेस विनामूल्य देणेत येऊन त्यावर दुकान केंद्राचे आरक्षण 
ठेवण्यात यावे. 
प्रारूप विकास योजना श्रीरामपूरमध्ये आरक्षण क्रमांक ८१ क्षेत्र ५७०० 
चौरस मीटर हे बगीचासाठी आरक्षित असून त्यापैकी १५०० चौरस 
मीटर क्षेत्र , ९ . ०० मीटर रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख ठेऊन उर्वरित क्षेत्र 
आरक्षणातून वगळण्यात यावे. 


एम - ७ 


बगीचा 


आरक्षण क्रमांक ८१ , 
क्षेत्र ५७०० चौरस मीटर 
( सि . स. नं . २१४९ पै.). 


एम - ८ 


बगीचा 


आरक्षण क्रमांक ७१ , 
क्षेत्र ६२०० चौरस मीटर . 


प्रारूप विकास योजना, श्रीरामपूर ( दु. सु.) मधील सि . स. नं . २१३९ पै., 
मधील आरक्षण क्रमांक ७१ चे एकूण क्षेत्र ६२०० चौरस मीटर आहे . 
त्यापैकी उत्तरेकडील ९. ०० मीटर रस्त्यास सन्मुख उत्तर - दक्षिण 
क्षेत्राची ( Strip of Land) आरक्षण क्रमांक ७१ बगीचासाठी राखून 
ठेवणेत यावे व आरक्षित जागेच्या पूर्वेकडील जागामालकांची सम 
प्रमाणात ४० गुंठे आरक्षणातून वगळणेत यावी . म्हणजेच उत्तरेकडील 
९ मीटर रुंदीचा रस्ता व पूर्वेकडील १५ . २० मीटर रुंदीच्या 
रस्त्यालगतचे क्षेत्र वगळणेत येत आहे. 
प्रारूप विकास योजना, श्रीरामपूर ( दु. सु .) मधील स . नं . १/ २३ , 
सि . स. नं . २१२२ पै., मधील आरक्षण क्रमांक ५२ क्षेत्र १ हेक्टर ५० 
गुंठे पैकी बगीच्याचे आरक्षणातून दक्षिणेकडील भाग, पश्चिमेकडील 
उत्तर- दक्षिण १५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यास लागून दक्षिणेकडील भागापैकी 
साधारणत : क्षेत्र ४० गुंठे वरील आरक्षणातून वगळणेत येऊन सदरचे 
क्षेत्र निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करणेत यावे. ११० गुंठे उर्वरित क्षेत्र 
बगीचासाठी आरक्षित ठेवण्यात यावे. 
मंजूर रेखांकनाप्रमाणे रस्त्याची आखणी ठेवण्यात यावी . 


एम - ९ 


बगीचा 


आरक्षण क्रमांक ५२ , 
क्षेत्र १ हेक्टर ५० गुंठे 
( सि . स. नं . २१२२ पै.). 


मनोरंजन ( खुली जागा) विभाग वगळून रहिवास विभागात दर्शविण्यात 
यावे. 


मंजूर रेखांकनाप्रमाणे रस्त्याची आखणी ठेवण्यात यावी. 


एम- १० स. नं . ९९ मधील मंजूर 

रेखांकनातील भू. क्र . २ 

जवळील ६ मीटर रुंद रस्ता. 
एम- ११ नगररचना योजना श्रीरामपूर 

क्रमांक १ मधील अं. भू. क्र . 

२८५ खुली जागा . 
एम - १२ सि . स. नं . २१३ पै., मधील 

१५ मीटर रुंद विकास 

योजना / रेखांकन रस्ता. 
एम - १३ नगररचना योजना , श्रीरामपूर 

क्रमांक ३ मधील अं. भू. क्र . १५ , 

शिरसगाव ग . क्र . १३४/ १/ १. 
एम -१४ स . नं . ५/ ९/ २ 

सि . स . नं . २१२५. 
एम - १५ स . नं . ३११, महादेव मंदिर व 

नगरपरिषद शाळा . 


रहिवास विभाग 


मंजूर विकास योजनेनुसारचे भाजी मंडई व दुकान केंद्राचे आरक्षण 
कायम ठेवण्यात यावे व नवीन आरक्षण क्रमांक ६१ - अ. 


आरक्षण क्रमांक ५६ 
नगरभवन . 
विद्यमान सार्वजनिक व 
निमसार्वजनिक विभाग . 


सदरचे आरक्षण वगळण्यात येऊन रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्यात यावे. 
महादेव मंदिर व नगरपरिषद, शाळा यांचे स्थान स्वतंत्ररित्या दर्शविण्यात 
यावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ७१ 


आरक्षण क्रमांक व 

क्षेत्रफळ 


फेरबदलांची / बदलांची सूची - चालू 
आरक्षणाचा 
उद्देश 


नियोजन प्राधिकरणाने 

केलेले बदल 


फेरबदल 
क्रमांक 

१ 
एम - १६ 


स . नं . १४ 
सि . स . नं . २१३४ . 


आरक्षण क्रमांक ५७, 
सार्वजनिक सुविधा. 


एम- १७ 


रहिवास विभाग 


न. र. यो . क्र . ४, अं. भू. क्र . 
८०/ ३, स . नं . ४३ . 


रहिवास विभाग 


एम - १८ न. र. यो. क्र . ४, अं. भू. क्र . ९५/ 

८५- अ / १, स . नं . ४१ व ३८ पै . 
एम - १९ स. नं . ६६ ( जुना स. नं . ६५ ) 

विद्यमान आगाशे हॉस्पिटल . 
एम- २० १८ मीटर रुंद विकास योजना 

रस्ता ( जुना ट्रॉली लाईन रस्ता). 
एम - २१ सि . स. नं . २१४२ पै., न. र . यो . 

क्र . ४ ( अं. भू. क्र . ८६) पूर्व 

पश्चिम ९ मीटर रुंद रस्ता . 
एम - २२ स .नं . ४१ ( जुना स .नं . ४५ ) 

सि . स. नं . २१४२ पै. 


या आरक्षणापैकी ८००० चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षणातून वगळण्यात येऊन 
उर्वरित क्षेत्र २००० चौरस मीटर विनामूल्य नगरपरिषदेस हस्तांतरित 
करण्याच्या अटीवर सार्वजनिक सुविधेकरिता आरक्षित करावे. 
लवाद, नगररचना योजना , श्रीरामपूर यांनी नगररचना योजना 
क्र . ४ ( अंतिम ) प्रसिद्ध केल्यानुसार भाजी मंडई व दुकान केंद्राचे 
आरक्षण क्रमांक ७१ - अ ठेवण्यात यावे . 
नगररचना योजना क्रमांक ४ ( अंतिम) प्रसिद्धीनुसार रस्त्याची आखणी 
ठेवण्यात यावी. 
सार्वजनिक / निम- सार्वजनिक विभागातून वगळण्यात येऊन रहिवास 
विभागात दर्शवावे. 
चव्हाण हॉस्पिटलपासून दक्षिणेकडे नगरपरिषद हद्दीपर्यंत -ट्रॉली 
लाईनच्या जागे इतका विद्यमान रस्ता दर्शवावा . 
सिमांकित मंजूर रेखांकनानुसार रस्त्याची आखणी शासनाचे पत्र 
दिनांक १५ जुलै २०१० नुसार दर्शविण्यात यावी . 


सार्वजनिक / 
निमसार्वजनिक विभाग. 
१८ मीटर 
वि . यो . रस्ता 


वाणिज्य विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात 
यावे. 


विद्यमान वाणिज्य 
विभाग (मंगल 
कार्यालय). 
३० मीटर रुंद विकास 
योजना रस्ता . 
रहिवास विभाग 


एम- २३ स . नं . ५२ ( जुना ५८) पूर्व- पश्चिम 

३० मीटर रुंद रस्ता. 
एम -२४ स. नं . ८६, सि . स. नं . २१६५ 


सदर रस्त्याची आखणी स. नं . ५२ मधील मंजूर रेखांकनानुसार 
दर्शविण्यात यावी . 
संगमनेर रस्त्यापासून उत्तरेकडील कॅनालपर्यत १८ मीटर रुंद रस्ता 
दर्शविण्यात यावा. 
मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणे कायम ठेवण्यात यावी. 
( आरक्षण क्रमांक ३५, ३५ - अ , ३६ ). 


एम -२५ सि . स . नं . २१६५ पै . 


आरक्षण क्रमांक ३५ 
सार्वजनिक सुविधा 
आरक्षण क्रमांक ३६ 
खेळाचे मैदान . 
हाउसिंग फॉर अर्बन 
पुअर . 


एम - २६ 


आरक्षण क्रमांक २३ व २४ 
( अं . भू . क्र . ३५ - अ व ३५ - ब ). 


प्रारूप विकास योजना श्रीरामपूरमध्ये आरक्षण क्रमांक २३ व २४ 
( अं. भू. क्र . ३५ - अ व ३५- ब) हे हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर ( Hous 
ing for Urban Poor) चे आरक्षण रद्द करणेत येऊन सदरचे 
आरक्षित क्षेत्र हे निवासी विभागात वर्ग करण्यात येत आहे. उर्वरित 
२० टक्के क्षेत्र नगरपरिषदेस विनामूल्य घेण्यात यावे. 
प्रारूप विकास योजना श्रीरामपूरमध्ये आरक्षण क्रमांक २३ व २४ 
( अं. भू. क्र . ३५- अ व ३५ -ब) हे हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर ( Hous 
ing for Urban Poor ) चे आरक्षण रद्द करणेत येऊन सदरचे 
आरक्षित क्षेत्र हे निवासी विभागात वर्ग करण्यात येत आहे. उर्वरित 
२० टक्के क्षेत्र नगरपरिषदेस विनामूल्य घेण्यात यावे. 


एम - २७ 


हाउसिंग फॉर अर्बन 


आरक्षण क्रमांक २४ 
( अं. भू . क्र . ३५ - अ व ३५- ब) . 


पुअर . 


अनुराधा आदिक , 

अध्यक्षा, 
श्रीरामपूर नगरपरिषद , श्रीरामपूर . 


श्रीरामपूर , १२ एप्रिल २०१७. 


७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


DRAFT DEVELOPMENT PLAN OF SHRIRAMPUR (II REVISED ) 

Schedule of Modifications under Section 28 (4 ) 
Proposal as per Published Plan 

Changes made by Planning Authority 
under Section 26 ( 1) 

under Section 28 (2 ) 


Mod . 
No . 


M -1 


Site No. 34 , Playground 


Area admeasuring 3950 .00 sq . mtrs. is to be 
deleted from reservation and to be included in 
ResidentialZone subject to condition on handing 
over approximately 1050 . 00 sq . mtrs . area of 
South -West corner to Municipal Council free of 
cost , for Playground as shown on plan . 


M -2 


Site No. 46 , Vegetable Market and 
Sopping Centre . 


Area admeasuring 5280 . 00 sq . mtrs . is to be 
deleted from reservation and included in 
Residential Zone subject to condition of handing 
over approximately 1000 . 00 sq . mtrs . area of 
North side for Vegetable Market and West side , 
North - South 9 .00 meter wide road free of cost 
to Municipal Council, as shown on plan . 
Area admeasuring 2000 . 00 sq. mtrs . of West 
side is to be deleted from reservation and 
included in Residential Zone. Remaining 
approximately 2700 . 00 sq . mtrs. area on East 
side is retained for Playground as shown on plan . 


M -3 


Site No. 47, Playground 


M -4 


Site No . 98, Shopping Centre 


Redesignated as Garden . 


M -5 


Site No. 70 , Public Amenity 


To be deleted from reservation and included in 
ResidentialZone. 


M -6 


Site No. 84 , Shopping Centre 


To be retain as Shopping Centre , owner may 
develop the site with condition that 20 per cent 
outof totalpermissible built-up area of reservation 
is to be handed over free of cost. 


M - 7 


Site No. 81, Garden 


Area admeasuring 1500 .00 sq . mtrs. of West 
side is to be deleted from reservation and 
included in Residential Zone , subject to condition 
ofhanding over approximately 4200 .00 sq. mtrs . 
area of East side free of cost to Municipal 
Council for Garden , as shown on plan . 


M -8 


Site No. 71,Garden 


Area admeasuring 4000 . 00 sq . mtrs . of East 
side is to be deleted from reservation and 
included in Residential Zone. Remaining 
approximately 2200 .00 sq . mtrs. area on West 
side is retained for Garden , as shown on plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ ७३ 


Schedule of Modifications – contd . 


Mod . 
No . 


Proposal as per Published Plan 

under Section 26 ( 1) 


Changesmade by Planning Authority 

under Section 28 ( 2 ) 


M - 9 


Site No. 52 , Garden 


Area admeasuring 4000 .00 sq . mtrs . of South 
side is to be deleted from reservation and 
included in Residential Zone. Remaining area 
approximately 11000 . 00 sq .mtrs. area on North 
side is retained forGarden , as shown on plan . 


M - 10 


Site No . 99/ 5 (Old S . No. ) 6 . 00 meter 
wide Layout road adjn . Plot No. 2 . 


To be kept road alignment as per sanctioned 
layout. 
To be deleted from Recreational Activities Zone 
and shown as Residential Zone. 


M - 11 


C . T. S . No. 1671, 1718 , 1721, 1722 , 1723 , 
1672 , S . No. 25 - Open Space , F. P . No . 
285 , TPS -Shrirampur No . 1, shown as 
Residential Zone (Objections Sr. No. in 
Sector I) 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 23, 24 , 25 . 


M - 12 


C . T. S . No . 2135 , 15 .00 meter wide D . P./ 
Layout road. 


To be kept road alignment as per sanctioned 
layout. 


M - 13 


Shirasgaon Gat No. 134 / 1/81, F. P. No. 15 , 
T. P . S . No. III (Old D . P . Site No. 6 , V . M . 
and S . C . ) proposed Residential Zone . 


Incorporate Site No. 6 (New Site No. 61- A ) 
Vegetable Market and Shopping Centre as per 
sanctioned Development Plan . 


M - 14 


S .No. 5 /9 /2 (New ), C . T.S . No . 2125 , Site 
No. 56 - Town Hall. 


To be deleted from reservation and included in 
ResidentialZone . 


M - 15 


S . No. 311, shown as Public /Semi-Public 
Zone (North Side ) and shown as existing 
N . P . School No. 3 , Public / Semi-Public 
Zone (South Side). 


Location of Mahadeo Mandir and Primary School 
to be shown separately . 


M - 16 


S . No. 14 (New ), C . T . S . No. 2134 , Site 
No . 57, Public Amenity . 


Area admeasuring 8000 . 00 sq .mtrs. (out of 1. 00 
Hectare ) is to be deleted from reservation and 
included in ResidentialZone subject to condition 
of handing over approximately 2000 .00 sq. mtrs. 
area free of cost for Public Amenity . 


M - 17 


S . No . 43, F. P . No. 80 /3 , T. P. S . No. IV , 
Residential Zone . 


To be reserved as Vegetable Market and 
Shopping Centre (New Site No. 71-A ) as per TPS 
No . IV (Final), published by Arbitrator. 


M - 18 


S. No.41 (P .) and 38 (P. ), F. P. No . 95 /85 
A / 1, T. P . S . No. IV , Residential Zone 
(Objection Sr. No. 476 in Sector No. III ) 


The alignment of road is to be shown as per 
T.P . S . No. IV (Final). 


M - 19 


Side No. 66 (Old S . No. 65 -P .) Existing 
Agashe Hospital Public /Semi-Public 
Zone (Objection Sr. Nos . 8 and 9 in 
SectorNo. III). 


To be deleted from Public /Semi- Public Zone and 
to be included in Residential Zone. 


७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


Mod . 


Schedule of Modifications - contd . 
Proposal as per Published Plan 

Changes made by Planning Authority 
under Section 26 ( 1) 

under Section 28 ( 2 ) 


No. 


3 


M -20 


Objection No. 13 ( Sector No . III) and 16 , 
17 , 18 . 00 meter wide D . P . (Old Trolly 
Line ) road . 


18 . 00 meter wide D . P. road (Old Trolly Line ) 
from Chavan Hospital to South boundary of 
Municipal Council is to be shown as existing road 
as per actual road width of old trolley line land . 
To be shown as per demarcated layout 
plan , as directed by Government, vide letter 
No . , dated 15th July 2010 . 


M -21 


C . T.S . No. 2142 (P ), F. P. No. 86 , T. P. S . 
IV , 9 . 00 meter wide East-West road . 


M -22 


To be deleted from CommercialZone and to be 
included in Residential Zone. 


S . No . 45 (Old ), New S . No. 41, C .T . S . 
No. 2142 (P .), Existing CommercialZone 
(Utsav MangalKaryalaya ). 
S . No. 52 (58 Old ) , East -West 30 .00 
meter wide D . P . Road . Objection No. 18 
and 19 (Sector No. III ). 


M - 23 


Alignmentof Proposed 30 . 00 meter wide East 
West road is to be kept as per sanctioned layout 
plan in S . No . 52. 


M -24 


S . No 86 , C . T. S . No . 2165 , Residential 
Zone and Proposed Road . 


To connect missing link from Sangamner Road 
to North side Canal by 18 . 00 meter wide D . P . 
Road . 


M -25 


C . T.S . No . 2165 ( P.), T.P . S. Shrirampur 
No. V, Residential Zone . 


Proposals of previous D . P . should be kept (New 
Site No. 35 -A ), ( Site No. 35 and 36 Redesignated ). 


M - 26 


Site No. 23 , Housing for Urban Poor, 
F . P . No. 35 - B and 35 - D ( T .P . S . No. I). 


To be deleted from Reservation and to be 
included in ResidentialZone, subject to condition 
on handing over 20 per cent area of reservation 
to Municipal Council free of cost . 


M -27 


Site No . 24 , Housing for Urban Poor, 
F . P . No . 35 - A and B ( T . P . S . No . I). 


To be deleted from Reservation and to be 
included in ResidentialZone, subject to condition 
on handing over 20 per cent area of reservation 
to Municipal Council free of cost. 


ANURADHA ADIK , 

President, 
Shrirampur Municipal Council, 

Shrirampur. 


Shrirampur, 12th April 2017 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GO 


